राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार जाहीर 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. रासांपु २१२२ (११/प्र.क्र.१५०/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १५ सप्टेंबर, २०२२ 


वाचा :- 9) शासन निर्णय, समाज कल्याण, सांस्कृतिक कार्य, क्रिडा व पर्यटन 
विभाग, क्र. एडब्ल्यूडी-१०९१/प्र.क्र.१२०/सां.का.१, दि.२३ जुले, १९९२ 


२) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्र. पूरक 2099 / 
प्र. क्र. १५०/सां.का.४, दिनांक १३ एप्रिल, २०१२ 

३) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्र. रासांपु २११८ (१३)/ 
प्र.क्र.३०१/सां.का.४, दिनांक २९ नोव्हेंबर, २०१८ 

४) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्र. रासांपु २१२० (१३)/ 
प्र.क्र. १७३ /सां.का.४, दिनांक ४ ऑक्टोबर, २०२१ 


५) संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांचे पत्र क्र. सां.का.सं १२९४, 
दिनांक १३ मे, २०२२ 


प्रस्तावना :- 


उपर्निदिष्ट शासन निर्णय क्र. १ नुसार विविध कला क्षेत्रात प्रदीर्घ सेवा केलेल्या 


ज्येष्ठ कलाकारांना राज्य सांस्कृतिक पुरस्काराने गौरविण्यात येते. या पुरस्काराचे स्वरुप 


रु.१.०० लक्ष रोख, मानचिन्ह व मानपत्र असे आहे. उपर्नि्दिष्ट शासन निर्णय क्र. 2 व 3 


अन्वये राज्य सांस्कृतिक पुरस्कारांचे पुरस्कार्थी निवडण्यासाठी निवड समिती गठीत 


करण्यात आलेली आहे. सन २०१९ व सन २०२० या वित्तीय वर्षातील राज्य सांस्कृतिक 


पुरस्कार जाहीर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


"राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार" संबंधित निवड समितीने निवड केल्यानुसार 


खालीलप्रमाणे जाहीर करण्यात येत आहे. 


अ. मान्यवर कलाकारांचे नांव | मान्यवर कलाकारांचे नाव 
डत कलाक्षेत्र 

| सन २०१९ सन २०२० 
हितं नाटक (मराठी) श्री. कुमार सोहोनी श्री. गंगाराम गवाणकर 

२. | bowtie श्री. पंडितकुमार Ywal । श्री. कल्याणजी गायकवाड 
३. | उपशास्त्रीय संगीत । श्री. शौनक अभिषेकी श्रीम. देवकी पंडीत 

४. । चित्रपट (मराठी) श्रीम. मधु कांबीकर श्री. वसंत इंगळे 

५. | किर्तन श्री. ज्ञानेश्वर वाबळे श्री. गुरुबाबा औसेकर 

६. | शाहिरी श्री. अवधूत विभूते के. कृष्णकांत जाधव (मरणोत्तर) 
७. । नृत्य श्रीम.शुभदा वराडकर श्रीम.जयश्री राजगोपालन 
८. | कलादान श्री. अन्वर कुरेशी श्री. देवेंद्र दोडके 


शासन निर्णय क्रमांकः रासांपु २१२२ (११)/प्र.क्र.१५०/सां.का.४ 


९. | वाद्यसंगीत श्री. सुभाष खरोटे श्री. ओकार गुलवडी 
| do. | तमाशा श्री. शिवाजी थोरात श्री. सुरेश काळे 

| ११. | लोककला MART नांदुलेकर | श्रीम. कमलबाई शिदे 
१२. | आदिवासी गिरीजन श्री. मोहन मेश्राम श्री. गणपत मसगे 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक 
२०२२०९१६१३२४१४८३२३ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


VILAS RAMRAO 
THORAT 


(विलास रा. थोरात) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव,मळबार fea, राजभवन, मुंबई 
२. मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव 
३. मा. सभापती/उप सभापती, विधान परिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव 
४. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


५. मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव 

. मा. विरोधी पक्षनेता विधानसभा / विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव 
९. सर्व मा. सदस्य, विधानसभा / विधान परिषद 
qo. सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
११. उप सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
QQ. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, जुने सचिवालय इमारत, एम.जी. रोड, मुंबई ३२ 
१३. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क, मंत्रालय, मुंबई 
१४. सर्व मान्यवर पुरस्कार्थी (सांस्कृतिक कार्य संचालनालयामार्फत) 
१५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१६. कार्यासन अधिकारी, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग (अर्थसंकल्प शाखा) 
१७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
१८. महाळेखापाल (लेखा परीक्षा) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 
१९. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - २ महाराष्ट्र, नागपूर 
२०. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 
२१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)- २ महाराष्ट्र, नागपूर 
२२. निवड नस्ती, सां.का.४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


